अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील श्रीमती रमा 
द.रेडकर, सहसंचालक यांना अपर संचालक या 
पदावर पदोन्नती देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : पदोनि-१११८/प्र.क्र.२७/का.१४२७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ सप्टेंबर, २०१८. 


शासन आदेशा 

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील सहसंचालक, गट-अ (राजपत्रित) संवर्गातील 
श्रीमती रमा द.रेडकर, सहसंचालक, विक्रीकर आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई यांना अपर संचालक, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय या संवर्गातील (वेतनसंरचना, वेतन बॅंड रु.१५६००-३९१००--ग्रेड वेतन 
रु.७६००) पदावर खालील परिच्छेद २ मध्ये नमूद Hoos अटी व adie अधीन राहून, या 
आदेशाच्या दिनांकापासून निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. सदरहु 
पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ४ मध्ये दर्शविलेल्या पदावर करण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. । अधिकाऱ्याचे | सध्याचे पदनाम व कार्यरत | पदौन्नतीनंतरची पदस्थापना 
असलेल्या कार्यालयाचे करण्यात आलेले पद. 
नांव 
कि | , २. ३. 1 हु. | 
| श्रीमती रमा द.रेडकर | सहसंचालक, अपर संचालक (समन्वय), 
विक्रीकर आयुक्तांचे | अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, 
कार्यालय, मुंबई मुंबई (रिक्‍त पद) 


२. Wax पदोन्नती खालील अटी व श्तींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 


१) सदर आदेशानुसार पदोन्नतीच्या पदाचा पदभार स्वीकारावा व तसे केल्याबद्दलचे 
कार्यभार हस्तांतरण प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. तसेच त्याची एक प्रत संचालक, 
अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई यांना अग्रेषित करावी. पदोन्नती स्वीकारावयाची 
नसल्यास त्याबाबत लेखी स्वरुपात शासनास कळवावे. 

२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१७ मध्ये दिनांक ४/८/२०१७ रोजी 
दिलेल्या निर्णयान्वये पदोन्नतीमधीळ आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च 
न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्रमांक २८३०६/२०१७ दाखल केली आह. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. याबाबत 
विधि व न्याय विभागाने दिनांक २८/१२/२०१७ रोजी दिलेल्या अभिप्रायानुसार खुल्या 
प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही वैधानिक अडचण नसल्याचे 


शासन आदेठा क्रमांकः पदोनि-१११८/प्र.क्र.२७/का.१४२७ 


अभिप्राय दिले आहेत. त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त 
पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून भरण्यात यावीत. अशी कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीतील 
मागासवर्गीय अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक २५/५/२००४ च्या 
शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या 
स्थानावर आलेले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने करावी, असे आदेशा 
सामान्य प्रशासन विभाग/का.क्र.१६-ब यांनी दिनांक २९/१२/२०१७ च्या पत्रान्वये दिले 
आहेत. त्यानुसार श्रीमती रमा द.रेडकर यांची अपर संचालक पदावरील तदर्थ पदोन्नती 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुमती याचिका क्रमांक २८३०६/ 
२०१७मधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असून पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील 
रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात देण्यात येत आहे. 

सदर पदोन्नती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मान्यतेच्या अधीन राहून देण्यात येत 
आहे. 

पदोन्नतीच्या पदावर रुजू झाल्यानंतर श्रीमती रमा द.रेडकर यांनी ७ दिवसांच्या आत 
त्यांचे ई-प्रोफाईल सुधारित करुन; त्याची प्रत शासनास तसेच अर्थ व सांख्यिकी 
संचालनालयास सादर करावी. प्रत सादर न केल्यास त्यांचे चाळू महिन्याचे वेतन अदा 
केले जाणार नाही. 

या पदोन्नतीने श्रीमती रमा द.रेडकर यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


3: सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा सांकेतांक क्रमांक २०१८०९२९१२१८५८३५१६ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ]देशानुस रर व नांवाने, 


प्रति, 


Digitally signed by Pradnya 5 Mahale 
c 


Pradnya S wns 


u= 9 
postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=31¢8683f52 


51d2caf1c185c657ea855ac85f31e5f681e, 
ahale 9 Saas: 


cn=Pradnya $ Mahale 
Date: 2018.09.29 16:51:21 +05'30' 


(प्रज्ञा महाले ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


श्रीमती रमा द.रेडकर, सहसंचालक, विक्रीकर आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 
(मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 


प्रत, 


“५० AD -0 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१ मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ent Of Maharashtra, 


‘=Maharashtra, 
ccbefd97bce49983c41 


शासन आदेश क्रमांकः पदोनि-१११८/प्र.क्र.२७/का.१४२७ 


४. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
५. मा.मंत्री/ मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र राज्य विधानसभा/ विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
*सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (*पत्राने) 
आयुक्त, विक्रीकर आयुक्तांचे कार्यालय, माझगांव, मुंबई 
. सर्व विभागीय आयुक्‍त, विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, 
१०. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
११. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (का.१२/१३/१६-ब), मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सर्व सह सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. सर्व सह संचालक / उप संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
(मार्फत:- अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई) 
१४. उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१७. ळेखा अधिकारी, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 
१८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१९. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


